महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील अधिसूचित 
करण्यात आलेल्या पदांचे नगरपरिषद व 
नगरपंचायत निहाय प्रमाण निश्चिती व सुधारित 


आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ:-- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, 
दि.१२.०२.२०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये राज्यातील ३५९ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीमधील महाराष्ट्र नगरपरिषद 
संवर्ग सेवांतर्गतच्या पदांचे नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय प्रमाण निश्चिती व त्यानुसार, आकृतीबंध सुधारित 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. ओ संदर्भिय शासन निर्णयात नमूद प्रकरण क्रमांक पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे - 
“शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-१४” 
ब) संदर्भिय शासन निर्णयातील परिशिष्ट ७ मधील नगरपंचायतींच्या यादीतील साकोली नगरपरिषद, 
जि.भंडारा बाबत पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे- 
“साकोली नगरपरिषद, जि.भंडारा चा समावेश परिशिष्ट ६ मधील नगरपरिषदांच्या यादीत 
असेल व त्यांना परिशिष्ट ६ नुसारचा आकृतीबंध अनुज्ञेय असेल 
३. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१३०१७१६११०७२५ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sachin Dattatray oe 
Sahasrabuddhe स भै 
(सचिन सहस्ररबुध्दे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
३. सर्व जिल्हाधिकारी 
४. 


सर्व मुख्याधिकारी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-१४ 


५. महालेखापाल (ले. व अ. महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (ले. प.) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूवी, अधिदान व लेखाकार्यालय ,मुंबई. 

८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१६/ कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन नवि-४/ नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती नवि-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


